केंद्रशासनाने राज्यांच्या भांडवली खर्चासाठी विठोष 
सहाय्य योजनेच्या भाग १ -अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास भाग-५ अन्वये 
ऑप्टीकल फायबर केबल बिनव्याजी कर्ज प्राप्त 
होण्यासाठी खर्चाचे नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक-१६ डिसेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत ५० वर्ष 

मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे या अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालयास भाग - षु खाळी Incentive for Digitization या प्रकल्पाचा समावेठा आहे 2 
२. उपरोक्त योजनेअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास भाग- ५ खाली Optical Fiber 
cable project या प्रकल्पाला रू.२८६ कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या 
राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या 
कर्जामधून करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जामधून माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास भाग -५ खाली Optical 
Fiber cable project या प्रकल्पाला रू .२८६ कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. त्या निधीमधुन 
करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी, पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्रमांक ए-९ A-9 
मुख्य लेखाशिर्ष | ५२७५-इतर दळणवळण सेवांवरील | 5275- Capital Outlay on other 
भांडवली खर्च Communication Services 
sages foo |00_1111| 
गौण शीर्ष १०१- इतर दळणवळण सुविधा T 101-Other communication Facilities 
गट शीर्ष (0 qe शासनाकडून राज्यांना (01) Interest free loan from the Central 
भांडवली गुंतवणूकीसाठी विठोष Government to the states under special 
सहाय्य योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्ज assisiance scheme for capital 
ore investment (Central Share 100%) 
(केंद्र हिस्सा १०० टक्के) 
उप गटशीर्ष (०१)(०२) ऑप्टीकळ फायबर केबळ | (01) (02) Optical Fiber cable project 
(योजनेचे नांव),  । प्रकल्प (योजना भाग 04) (Scheme Part-V) 
(421940092) (52750012) 
उद्ष्टि ५५-कर्ज व आगाऊ रक्कमा 55-Loans and Advances 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि-२०२२/प्र.क्र.१३२/से-१/३९ 


२ सदर शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - ०१ महाराष्ट्र, मुंबई कार्यालयाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. .सं.ख.वि/चा-१/सामान्य प्रशासन विभाग/युओआर-१३८/२०२२-२३/६६४ 
दि.०१/१२/२०२२ तसेच नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
५६५/व्यय-४, दि. ०९/११/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२१२१६११३०४४८६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 
MEDHA TUKARAM 
BHOGAONKAR अमान 
(मे. तु. भोगांवकर ) 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 


Wd: 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री , यांचे प्रधान सचिव. 

मा. सर्व मंत्री. 

मा. सभापती/मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

मा. अध्यक्ष / मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, मुंबई. 

मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमान विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

उप सचिव (व्यय-४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (कार्या-२५), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवडनस्ती. 


Ee) 
= 


Em Oe 


2a em 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
गेट. 
१९ 
२० 
२१ 
22 
23 


wa wae Dm Bw Be USB he TS :“अाी, - ळकवा; कही. USA 


पृष्ठ २ पैकी २ 


